प्रशासकीय मान्यता 

धुळे, जिल्हा न्यायाधीश यांचे आवारात 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 
यांचेसाठी निवासस्थान बांधण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीआरक्यू-१२२१/प्र.क्र.9६/का-१३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ नोव्हेंबर, २०२२ 


पहा :- 
प्रबंधक (निरिक्षणे-२), उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे क्र.बी(डब्ल्यू) ६०४७/ 
२००१ (२४/ १२४१/२५६१३, दिनाक ७ ऑक्टोबर, २०२१. 


प्रस्तावना :- 

धुळे, जिल्हा न्यायाधीश यांचे आवारात प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांचेसाठी 
निवासस्थान बांधण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधीन पत्रान्वये 
शासनास सादर केला आहे. सदरहू पस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

धुळे, जिल्हा न्यायाधीठा यांचे आवारात प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांचेसाठी 
निवासस्थानाचे बांधकाम करण्याकरिता रु.१,२१,५४,३५४/- (रुपये एक कोटी एकवीस लक्ष चोपन्न 
हजार तीनशे चोपन्न फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या 
विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | तपशील प्रशासकोय मान्यता 
रुपयात 
ओ आवश्यक बाबी 
मूळ इमारत तळ मजला ६०,७५,२७०/- 
रेन वॉटर हार्वेस्टिंग २,००,०००/- 
अपंगांसाठी LAY १,००,०००/- 
४. | फर्निचर ७,९०,०००/- 
ष्‌. पाणी पुरवठा आणि मल:निस्सारण ३,०३,७६४/- 
६. । आंतर्गत विद्युितिकरण ३,०३,७६४/- 
9 बाह्य विद्युितिकरण ३,६४,५१६/- 
८. | अग्नीशमन यंत्रणा २,००,०००/- 
बो संकिर्ण बाबी 
९, संरक्षक भित ५,००,०००/- 
| do. | अंतर्गत रस्ते ५,००,०००/- 
११. | वाहनतळ २,००,०००/- 
क) । वैकल्पिक बाबी 
१२. | रेन वॉटर हार्वेस्टिगसाठी जमिनीखालील पाण्याची १,००,०००/- 
टाकी 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरक्यू-१२२१/प्र.क्र.9६/का-१३ 


१३. | वॉटर स्टोरेज आणि बोअरवेल ५,००,०००/- 
ड) | इतर तरतूदी 
१४. | आकस्मिक खर्च (४%) २,४३,०११/- 
१५. | वस्तू नि सेवा कर (१२%) १२,१६,४७८/- 
१६. । भाववाढ (५%) ०00000. 
१७. | कामगार वीमा (0.4%) ५०,६८७/- 
एकूण १,२१,५४,३५४/- 
२. ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 


१) बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी नमूना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाझास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेवूनच सुरु करावे. 


२) सदरचे अंदाजपत्रक हे नमूना अंदाजपत्रक असल्याने या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता देत असताना प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांच्या सहमतीने तरतूदी अंतीम करण्यात याव्यात. 

३) नियोजित जागा उपभोक्त विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर 

कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

४) सदर कामाची निविदा काढताना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद 
सर्व कामांसाठी एकत्र एकच निविदा काढण्यात यावी. 

५) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात 
यावी. 

६) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३ / प्र.क्र.१७७/ 
तां.क.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

७ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र. बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ इमारती-२, 
दिनांक ७ जुले, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

८) सदर कामाकरिता सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, या 

दृष्टीने विशेष दक्षता घेण्यात यावी. 

९) अंदाजपत्रकीय कामात बदल करुनये. 

१०) सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता यांनी तोंडी दिलेल्या सूचनांच्या आधारावर 

कामाच्या व्याप्तीत बदल किंवा नवीन कामे समाविष्ट करु नयेत. 

११) नवीन कामांचा Galea करावयाचा झाल्यास किंवा व्याप्तीत बदल करावयाचा 

झाल्यास त्याबाबात लेखी आदेशा प्राप्त करुन विहित मुदतीत व पध्दतीने सदर 


कामांना मंजूरी घेयाची कार्यवाही करावी. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी 
निश्चित करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरक्यू-१२२१/प्र.क्र.9६/का-१३ 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च उपरोक्‍त कामासाठी "मागणी क्र. एच-७, ४२१६, गृहनिर्माणावरील 
भांडवली खर्च -०१ शासकीय निवासी इमारती- woo, इतर गृहनिर्माण, (०१) न्यायदान- 
केंद्रपुरस्कृत योजना, राज्यहिस्सा (०१) (०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) (४२१६ ०२९१) व केंद्र हिस्सा 
०३) (०४ मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) - ५३ मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) (४२१६०५२२” या 
लेखाशिर्षाखाली मंजूर नियतव्ययातून त्या-त्या आर्थिक वर्षात खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, 
अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


४. हे आदेशा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक :१३१/२०२१/ इमा-२, 
दिनांक २० ऑक्टोबर, २०२१ व सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक, क्र.संकिर्ण-२०१९/ 
प्र.क्र.१०/ इमा-२, दिनांक २५ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये मा. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेनुसार तसेच, नियोजन विभाग, परिपत्रक, 
क्र.ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८/भाग-१/का-१४६१, दिनांक ११ जून, २०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार 
विभागास असलेल्या अधिकारानुसार व वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/ 
१३/विनियम, भाग-२ दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम 
पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 
संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या «= www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२१११७१९१४३९५५१२ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by NITIN / 10६ 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND JUDICIARY 
Yt 


NITIN V ।///॥॥५८.---- का 
(नितिन वि. जिवने) 
विधि सल्लागार- नि- सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


AD 


मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
प्रबंधक बी (डब्ल्यू) शाखा, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, धुळे. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-एक/दोन, मुंबई व नागपूर, 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, धुळे. (मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे 
यांच्यासह) 
१०) सहायक अभियंता श्रेणी-१,सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, धुळे 
११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे. 
१२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
) 
) 


oC ww 


८४) 


ळ ल 
:_- र..> २-८ <->. ८ट->- *-> 5-> <-> २ 


“2 (२ 


१३) वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१४) नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरक्यू-१२२१/प्र.क्र.9६/का-१३ 


१५) अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा 
मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 

१६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१७) कक्ष अधिकारी, का. ११ व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१८) निवड नस्ती (कार्यासन-१३)/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


